रस्ता सुरक्षा उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३६/प्रशिक्षण 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: २१ जून, २०२४ 
परिपत्रक:- 


आजच्या युगात लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढला असून, प्रत्येक कुटुंबात सरासरी एक तरी 
वाहन आहे. रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ झाल्याने व रस्ता सुरक्षेबाबत आवश्यक ती जनजागृती नसल्याने 
पर्यायाने दिवसेंदिवस अपघातांचे प्रमाण देखील वाढत आहे. अपघातांमुळे मोठया प्रमाणावर जिवीत व वित्त 
हानी तर होतेच तसेच परिणामी संबंधित कुटुंब पुर्णपणे उद्धवस्त देखील होते. 


२. शालेयविद्यार्थ्यांना दिलेल्या माहिती/ज्ञान व प्रशिक्षणाचा फायदा त्यांना वैयक्तिक तर होतोच तसेच 
ते त्यांच्याकडील ज्ञानाचे प्रसारण कुटुंब व समाजामध्ये करण्यास अतिशय उत्सुक असल्याने जनजागृती 
करणे सोपे जाते हे लक्षात घेऊन शालेय विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुरक्षा व नियंत्रण, पद कवायत, अग्निशमन, 
नागरी संरक्षण, प्रथमोपचार व बचाव कार्य याबाबत ज्ञान तसेच प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाते. ज्यामुळे 
विद्यार्थ्यांमध्ये रस्ता RES जागरुकता तर निर्माण होतेच तसेच सेवाभावीवृत्ती, बंधुता, शिस्त हे गुण 
देखील अंगी बाणवले जातात. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये तदनुषंगाने प्रशिक्षित केल्यास विद्यार्थ्यांना रस्ता 
Wages अधिक माहिती प्राप्त होऊन, जागरुकता वाढण्यास तसेच पर्यायाने अपघातांचे प्रमाण कमी 
होण्यास मदत होणार आहे. 


३. सबब, रस्ता सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण ओंगनायझेशन (RSP & CD), कोल्हापूर या संघटनेस 
रस्ता सुरक्षा उपक्रम राज्यातील शाळांमध्ये व्यापक स्वरुपात राबविण्याकरिता विचारसभा, चर्चासत्र, शिक्षक 
व विद्यार्थी प्रशिक्षण, शिबीरे इत्यादीचे आयोजनाकरिता सहकार्य करण्यास शिक्षण विभागांतर्गत सर्व 
संचालक, सह संचालक, उप संचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावरुन आपल्या कार्यक्षेत्रातील 
अधिकारी व शाळा व्यवस्थापनास पत्राने सूचना दयाव्यात. 

४. सदर ae परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२११८००४१७९२१ असा आहे. सदर झासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by TIKARAM WAMAN (५१०६६ 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

20=340ec5e34f4f3 1b0 1 be0869a230e89b14739b 1c38b24cff0e 
dd0f8088e0c342a, postalc 


KARPATE टर 
(टि. वा. करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. Ara), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३६/प्रशिक्षण 


3. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

४. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/ योजना), शिक्षण संचाळनालय, पुणे 
५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सवी 

शिक्षण निरीक्षक, उत्तर / दक्षिण / पश्चिम मुंबई 

अध्यक्ष, रस्ता सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण ऑगनायझेशन )॥३57? & CD) ,कोल्हापूर 

निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


one ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


